महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र. ५८६/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: १२ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र.२/आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने केलेल्या 


शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात आल्या असून, वैद्यकीय 
अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन 
वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 


कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म. नं.) 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.५८६/सेवा-३, 


समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक (म. पू.) स्तंभ क्र.७ मध्ये 


नमूद करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव कार्यालय वै.अ. पदावरील | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | वै.अ. पदावरील 
रुजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त | कालावधी पुढे | सेवा नियमितपणे 
दिनांक केल्याचा दिनांक | ढकलल्याची | os चालू ठेवण्याचा 
कारणे दिनांक 
hee | २ ३ Coe “| षु ६ 1 ae 
१ | डॉ. अश्विनी प्रशांत | ग्रामीण रुग्णालय, साक्री, | दि.०९.०७.२०२१ । दि.०५.०१.२०२४ १८१ दिवस दि.०६.०१.२०२४ 
सोनवणे (Fre) जि. धुळे र्‌जा 
२ | डॉ. अमोल नारायण | ग्रामीण रुग्णालय पिशोर, | दि.२२.१२.२०२१ । दि.२१.१२.२०२३ निरंक दि.२२.१२.२०२३ 
गिरी ता. कन्नड जि. छ. 
संभाजीनगर 
३ | Sr. बालाजी | उपजिल्हा रुग्णालय | दि.०२.०८.२०१९ । दि.०१.०८.२०२१ निरंक दि.०२.०८.२०२१ 
भाऊराव जाधव कळमनुरी, जि. हिंगोली 
४ | डॉ. दिशांकी | उपजिल्हा रुग्णालय | दि.१२.०७.२०२१ | दि.०७.०३.२०२४ २४० दिवस दि.०८.०३.२०२४ 
विलास गुरडवार । कळमनुरी, जि. हिंगोली र्‌जा 
५ । डॉ. अतुलकुमार प्रा आ के कोंढा, ता. | दि.१३.०५.२०१५ | दि.२३.०५.२०१७ | ११दिवस रजा | दि.२४.०५.२०१७ 
क्रिष्णराव बोरकर | पवनी, जि. भंडारा 
६ | Sr. चंद्रकांत | Ui ah खमारी, ता. जि. | दि.१५.१२.२०१७ | दि.१४.१२.२०१९ निरंक दि.१५.१२.२०१९ 
कवडूजी वाहाणे  । भंडारा 
७ | डा. अश्विनी | प्रा आ के डोंगरगांव, जि. | दि.३०.०७.२०१४ | दि.१.०४.२०१९ २४६ दिवस दि.०२.०४.२०१९ 
दुर्गादास गेडाम चंद्रपूर र्‌जा 
८ | डॉ. श्रीकांत अशोक | प्रा आ के खडसंगी, ता. | दि.०२.०८.२०१९ । दि.०१.०८.२०२१ निरंक दि.०२.०८.२०२१ 
रणदिवे चिमुर, जि. चंद्रपूर 
९ | डॉ. लालू सयाजी | प्रा आ कें मोघाळी, ता. | दि.०२.१२.२०१५ | दि.०१.०३.२०१८ |] ९०दिवसरजा | दि.०२.०३.२०१८ 
बोर्डे भोकर जि. नांदेड 
qo | डॉ. सतिझठा | ग्रामीण रुग्णालय, औढा | दि.१७.०२.२०११ | दि.१६.०२.२०१३ | निरंक दि.१७.०२.२०१३ 
SSR वाकळे  । नागनाथ, जि. हिंगोली 
fi SI. संदिप | ग्रामीण रुग्णालय, | दि.१०.१०.२०१६ | दि.०९.१०.२०१८ | निरंक दि.१०.१०.२०१८ 
प्रभाकरराव आकरे । पुलगांव, जि. वर्धा 
१२ | डॉ. गौरव प्रतापगीर | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.२५.१०.२०१६ । दि.२४.१०.२०१८ | निरंक दि.२५.१०.२०१८ 
गोसावी मुतिजापूर जि. अकोला 
१३ | डॉ. अजय कैलास | जिल्हा स्त्री रुग्णालय, | दि.१३.०९.२०२१ । दि.१२.०९.२०२३ | निरंक दि.१३.०९.२०२३ 
पावरा धुळे 
१४ | डॉ. मनेडकुमार | उपजिल्हा रुग्णालय, पेण | दि.११.०५.२०१५ | दि.१७.०५.२०१५ | ०७ दिवसरजा । दि.१८.०५.२०१७ 
चंद्रमोहन जि. रायगड 
खोलवडीकर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.५८६/सेवा-३, 


१५ | डॉ. किशोर सुभाष ग्रामीण रुग्णालय, वडनेर | दि.०९.१२.२०१६ | दि.०८.१२.२०१८ | निरंक दि.०९.१२.२०१८ 
नासरे जि. वर्धा 

१६ | ST. सविता | उपजिल्हा रुग्णालय, | दि.१७.१०.२०१५ | दि.०३.११.२०१७ | १८ दिवसरजा | दि.०४.११.२०१७ 
शिवराज कांबळे हदगांव जि. नांदेड 

१७ | डॉ. तेजराम प्रा आ के भांडारबोडी, | दि.०६.०२.२००९ | दि.०५.०२.२०११ निरंक दि.०६.०२.२०११ 
सखाराम भलावी । जि. नागपूर 


३. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई यांना कळविण्यात येते की, उक्त 
वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी नियमानुसार व विहित तरतुदीनुसार मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
तात्काळ उचित कार्यवाही करावी. 


उक्त तक्त्यातील डॉ. सतिश SSR वाकळे हे भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा परीक्षा 
दि.१९.०८.२०१८ रोजी उत्तीर्ण झाले असल्याने त्यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.१९.०८.२०१८ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.१६.०२.२०१३ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.१७.०२.२०१३ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.१९.०८.२०१८ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 
कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागले त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 


उक्त तक्त्यातील डॉ. गौरव प्रतापगीर गोसावी हे भाषा संचालनालयाची हिंदी भाषा परीक्षा 
दि.२६.०६.२०२२ मध्ये उत्तीर्ण झाले असल्याने त्यांना हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
दि.२६.०६.२०२२ पासून सूट मिळालेली आहे. तथापि, उपरोक्‍त तक्त्यात त्यांचा परिविक्षा 
कालावधी दि.२४.१०.२०१८ रोजी समाप्त होवून स्तंभ ७ येथे नमूद केल्यानुसार त्यांची वैद्यकीय 
अधिकारी या पदावरील सेवा नियमितरित्या जरी दि.२५.१०.२०१८ पासून पुढे चाळू होत असली 
तरी, त्यांच्या वेतनवाढी दि.२६.०६.२०२२ पर्यंत रोखून त्या दिनांकापासून त्यांना वेतनवाढी देय 
होईल. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी वाचा क्र.३ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार रोखल्यांनतर तद्नंतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास सूट मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून सदर अधिकाऱ्यास वेतनवाढी देय झाल्यांनतर त्यापुढील सर्व वेतनवाढी त्यांची 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२४/प्र.क्र.५८६/सेवा-३, 


कोणतीही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली नव्हती असे मानून त्यांना मिळतील. मात्र वेतनवाढ 
रोखल्यामुळे त्यांना ज्या प्रत्यक्ष वेतनास मुकावे लागले त्याची थकबाकी मिळण्याचा हक्क त्यांना 
राहणार नाही. 
४. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/श्ुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 


प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१४२३०३९३१७ असा आहे. सदर शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, जशा 
AV | N A S H १ eee OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0 
ee2ffb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BEDS01 


JADHAV मण 
(अ.स.जाधव) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) महालेखापाल, लेखापरीक्षा- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 
७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 
८)जिल्हा हल्य चिकित्सक (सवी 
९)जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३) 

पृष्ठ ४ पैकी ४ 


